शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत ५० 
ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध 
करुन देण्याच्या खर्चास चालू आर्थिक वर्षामध्ये 
अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.१२/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- 

१) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचे पत्र 
क्र.राशैसंप्रपम/आय.टी.//७तरतूद मागणी/२०२१/११६७, दि.७७ जून, २०२१. 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्र.ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.१२/संगणक, 
दि.१३ ऑगस्ट, २०२१. 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र , पुणे यांचे पत्र 
क्र.राशैसंप्रपम/आय.टी.//७ प्र.मान्यता/२०२१/४४७३, दि.२३ डिसेंबर, २०२१. 


> 


AN 
— 


प्रस्तावना:- 


झालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत ५० ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध करुन 


देण्याच्या खर्चास चाळू आर्थिक वर्षामध्ये अदा करण्याबाबत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 


परिषद, महाराष्ट्र , पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ नुसार प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ 


क्र.२ नुसार सदर खर्चास मान्यताही प्रदान करण्यात आली आहे. परंतु सदर देयकास १ वर्षाचा 


कालावधी उलटून गेला असल्याने, संदर्भ क्र.३ अन्वये राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 


महाराष्ट्र , पुणे यांनी सदर देयक चालू आर्थिक वर्षामध्ये अदा करण्याकरीता मुंबई वित्तीय नियम, 


१९५९ अंतर्गत नियमांखाली प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांमधीळ अ.क्र.६ नियम ४० 


नुसार देयक प्रदान करण्यास मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
२. Go ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या रु.१८,३६,५८२/- इतक्या 


खर्चाच्या देयकास एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असल्याने, सदर देयक शासन निर्णय 


दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ -भाग पहिला, उप विभाग-एक, 


(मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत नियमांखाळी प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार) 


अ.क्र.६ नियम ४० नुसार देयक प्रदान करण्यास याव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.१२/संगणक 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१३११५३४२४६९२१ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitall 


Swati Madhukar ८: 


d by Swati Madhukar Nanal 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


7 
e 
si -a2d015Sd67ccla9dbat 
a n a > 7 Madhukar Nanal 
९: 2 : 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 

१. मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


on ७ -&१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


